महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक-मबाआ-२०१८/प्र.क्र.८०/का-७ 
महिला व बाल विकास विभाग, ३ रा मजला, 
नविन प्रशासन भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक : ३१ मे, २०१८ 


संदर्भ-१.ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र. मविसे-१०१३/प्र.क्र.१२४/२०१३/आस्था-३,दि.२८.०५.२०१३ 
२. महिला व बाल विकास पत्र क्र.मबाआ-२०१५/प्र.क्र.७/का-७-अ,दि.०९.०४.२०१५ 
३. सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र.साप्रआ-१५१५/प्र.क्र.४०१/का-१९,दि.३१.०८.२०१५ 
४. ग्राम विकास विभागाचे पत्र क्र.मविसे-१०१५/प्र.क्र.१८२/२०१५/आस्था-३,दि.०५.११.२०१५ 
५. महिला व बाल विकास विभाग शा.नि.क्र. मबाआ-२०१५/प्र.क्र.१५१(भाग-२)/का.७, दि.०५.०६.२०१६ 
६.महिला व बाल विकास विभाग शा.शु.पत्र. मबाआ-२०१५/प्र.क्र.१५१(भाग-२)/का.७, दि.१३.०७.२०१६ 


कार्यालयीन आदेशा 


संदर्भाधीन क्र.५ च्या आदेशान्वये श्री. यु.व्ही.सांळुखे, गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती जिल्हा जालना 
यांची महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद बीड या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 


2. श्री. यु.व्ही.सांळुखे यांची प्रतिनियुक्‍तीचे आदेश प्रशासकीय कारणास्तव संपुष्टात करण्यात येत असून 
त्यांच्या सेवा ग्राम विकास विभागाकडे प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहेत. 

३. सदर Mea तात्काळ अंमलात येतील. 

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०११३०४५३१५३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 


Lalsing Cheep Seat posse 0 
Ramchandra Gujar यावा 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई 


AD 


) 
) सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 

) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, बेलापूर, नवी मुंबई 
) 

) 

) 


CC ww 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड 
मा.मंत्री, (म.व.बा.वि), यांचे खाजगी सचिव महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री, (म.व.बा.वि), यांचे खाजगी सचिव महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) श्री. यु.व्ही.सांळुखे, महिला बाल विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद बीड 
) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर 
१० जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 
११) निवड नस्ती (का-७) 


(२ GSMS 


vo 


